RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक १३] 


गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५ , शके १९३९ 


पृष्ठे २० , किंमत : रुपये १४. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 
पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर 
मनाई आदेश 

सभा घेणे, मिरवणुका काढणे , घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 

आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ३० / २०१७. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन , पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध ___ “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या 
मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास 
आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. माहे मार्च, २०१७ मध्ये दिनांक अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 
१७ मार्च २०१७ रोजी रंगपंचमी, दिनांक २८ मार्च २०१७ रोजी गुडीपाडवा 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 
( चैत्रनवरात्र प्रारंभ ) होणार आहे ; 

(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी , परम बीर सिंह, पोलीस आयुक्त, ठाणे 

(२) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १) व ( ३ ) ( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था लोक . 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

( ४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
__ (१) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले, बंदुका, लाठ्या किंवा शरीरास 

( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. 

परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका. 
( २) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने 

( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
जमा करणे . 

असलेले ठिकाण . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

सदर मनाई आदेश दिनांक १७ मार्च२०१७ रोजी ०० - १० वाजेपासून 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे । दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी २४ -०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
इत्यादी . 

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
(५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

१९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
( ६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 
शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 

ठाणे , 

परम बीर सिंह, 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

दिनांक १५ मार्च २०१७ . पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर . 


भाग एक ( को.वि .पु.) – १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५ , २०१७ / चैत्र ९ - १५ , शके १९३९ 

नगरविकास विभाग यांजकडून 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ मार्च २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

क्रमांक टीपीएस १७१३/ १३८४ / प्र.क्र . १२० / १६ / नवि -१२. - ज्याअर्थी, उरण नगरपरिषदेच्या (यापुढे “ उक्त नगरपरिषद ” असे 
निर्देशिलेली) क्षेत्रासाठीची सुधारित विकास योजना ( पहिली सुधारित ) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेश क्र . डीपी उरण 
( आर) / १८ - ८७ / टीपीव्ही/ ३/ ८७१९ , दिनांक ३१ डिसेंबर १९८८ अन्वये मंजूर झाली असून दिनांक १ एप्रिल १९८९ पासून अंमलात आली 
आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उरण नगरपरिषदेने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून निर्देशिलेली) दिनांक १८ ऑगस्ट २००९ रोजीचे 
सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र . २४३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ ) ( यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे निर्देशिलेला ) चे कलम ३८ सहकलम २३( १) मधील तरतुदीनुसार उक्त नगरपरिषदेच्या हद्दीतील क्षेत्रासाठीची सुधारित 
विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) तयार करण्याचा इरादा जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग-२ , दिनांक १५ 
२१ जुलै २०१० मध्ये पृष्ठ क्र . १२ वर प्रसिद्ध केली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांचे अधिकार क्षेत्रातील जमिनीचे सर्वेक्षण करुन दिनांक ३ एप्रिल २०१२ रोजी विशेष 
सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्र . १ अन्वये उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रारुप सुधारित विकास 
योजना, उरण ( दुसरी सुधारित ) ( यापुढे “ उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना ” म्हणून निर्देशिलेली) तयार केली आणि त्याबाबतची सूचना 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ च्या उप -कलम ( १) नुसार दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या दै. वादळवारा व दै. कृषिवलमध्ये तसेच 
७ -१३ मार्च २०१३ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग - २ मध्ये पृष्ठ क्र . १ ते ३ वर प्रसिद्ध झालेली 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना ( दुसरी सुधारणा ) अधिनियम, २०१० ( २०११ चा महा . १० ) हा महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात , दिनांक ५ एप्रिल २०११ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २८( २) अन्वयेनियुक्त केलेल्या नियोजन समितीने विहित मुदतीत उक्त प्रारुप सुधारित 
विकास योजनेबाबत प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती / सूचना विचारात घेऊन त्यावरील त्यांचा अहवाल नियोजन प्राधिकरणास सादर केलेला 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने , नियोजन समितीचा अहवाल, प्राप्त सर्व हरकती/ सूचना विचारात घेऊन विशेष सर्वसाधारण 
सभा दिनांक १४ जुलै २०१४ ठराव क्र . ५१२ अन्वये उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजनेत कलम २८ ( ४ ) अन्वये काही बदल करून 
सदर फेरबदलासह उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३०( १) अन्वये शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यास 
मान्यता दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या ३०(१ ) नुसार प्रदत्त असलेल्या आणि त्यासंबंधीच्या इतर सर्व अधिकाराचा वापर करून संचालक , 
नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आदेश क्र . वियो.- उरण ( दुसु )/ कलम ३० / मुदतवाढ / प्र.क्र . ३५६/टिपीव्ही- ३/ ३७२, दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ नुसार उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना शासनाला मंजुरीसाठी सादर करण्याकरिता दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ हा दिवस धरून 
त्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ मंजूर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३०(१) नुसार उक्त नगपरिषदेने उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना राज्य शासनाकडे 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी मंजुरीसाठी सादर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१ ) नुसार उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजनेतील प्रस्तावासंदर्भात शासनाने योग्य 
ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर उक्त प्रारुप सुधारित विकास 
योजना भागशः सोबतच्या जोडपत्र -I मध्ये नमूद काही फेरबदलासह मंजूर करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे . 

__ आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ चे पोट - कलम १ नुसार प्रदत्त आणि यानुषंगाने प्राप्त इतर अधिकारांचा वापर करून 
शासन याद्वारे , 

( अ) उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) पैकी भागशः ( सीआरझेड अधिसूचनेनुसार बाधित क्षेत्रातील व 
केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागाच्या दिनांक १ एप्रिल १९९२ च्या अधिसूचनेनुसार वर्क्स ऑफ डिफेन्स अॅक्ट , १९०३ अंतर्गत बाधित 
अधिसूचित क्षेत्रातील विकास योजना प्रस्ताव त्यात अंतर्भूत कलम ३० खालील फेरबदल क्र . एम - ४ ते एम - ११ वगळून ) सोबत 
जोडलेल्या जोडपत्र क्र . I मध्ये नमूद फेरबदलासह ( एसएम -१ ते एसएम - ४ ) भागशः मंजुरी देत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५ , २०१७/ चैत्र ९- १५, शके १९३९ 


३ 


( ब) सीआरझेड अधिसूचनेनुसार बाधित क्षेत्र व केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागाच्या दिनांक १ एप्रिल १९९२ च्या अधिसूचनेनुसार 
वर्क्स ऑफ डिफेन्स अॅक्ट, १९०३ अंतर्गत बाधित अधिसूचित क्षेत्रातील विकास योजना प्रस्ताव त्यात अंतर्भूत कलम ३० खालील 
फेरबदल क्र . एम- ४ ते एम- ११ क्षेत्राची भागशः प्रारुप सुधारित विकास योजना प्रलंबित ठेवण्यात येत आहे. 

( क ) उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ अन्वये मंजूर करण्याचा कालावधी दिनांक ९ मार्च 
२०१७ हा दिवस धरून तोपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 

( ड) उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना, उरण ( दुसरी सुधारित ) भागशः सोबत जोडलेल्या जोडपत्र -I मध्ये नमूद फेरबदलासह 
शासनाने मंजूर केल्याप्रमाणे सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकाच्या एक महिन्यानंतर अंमलात येईल . 
टिपा : 

(१ ) उक्त प्रारुप सुधारित विकास योजना अहवालात नमूद केलेले आरक्षणाखालील क्षेत्र अंदाजित असून अंतिम विकास योजनेत 
दर्शविलेल्या हद्दीप्रमाणे जागेवरील प्रत्यक्ष मोजणीनुसार येईल ते क्षेत्र अंतिम राहील . 

(२) सर्व विद्यमान रस्ते जर अंतिम विकास योजनेत दर्शविले असले अथवा नसले तरी त्यांची स्थिती विद्यमान सार्वजनिक रस्ते म्हणून 
गृहीत धरण्यात यावे. 

(३ ) विकास योजनेतील सार्वजनिक निम- सार्वजनिक वापराचेनिर्देशन म्हणून दर्शविलेल्या खाजगी अथवा भाड्याच्या मिळकती सार्वजनिक 
निम- सार्वजनिक वापर चालू असेपर्यंत त्या वापराखाली सुरू राहतील. अन्यथा अशा मिळकती आवश्यक खातरजमा केल्यानंतर लगतच्या 
मोठ्या वापर विभागामध्ये समाविष्ट झाल्याचे समजण्यात यावे व त्याप्रमाणे अशा मिळकतीवरील विकास परवानगी संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या पूर्वपरवानगीने मुख्याधिकारी , उरण नगरपरिषद यांनी द्याव्यात . 

( ४ ) प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थितीनुसार किंवा भूमी अभिलेख आणि मंजूर अभिन्यास इत्यादींनुसार पडताळणी केल्यानंतर विकास योजना 
नकाशामध्ये आढळून आलेल्या आरेखनातील दोष मुख्याधिकारी , उरण नगरपरिषद यांनी आवश्यक खातरजमा केल्यानंतर व संचालक , 
नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या पूर्वपरवानगीने सुधारित करावयाच्या आहेत 
( ५ ) सीआरझेड क्षेत्रातील जमिनींचा, आरक्षणांचा व रस्त्यांचा विकास ( समुद्रकिनारा , खाडी , कांदळवने , कांदळवनाचा बफर झोन इत्यादी), 

( अ ) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाचे सागरी किनारा विनियम क्षेत्राकरिता (CRZ ) च्या दिनांक १९ फेब्रुवारी १९९१ 
व दिनांक ६ जानेवारी २०११ च्या अधिसूचना व त्यानंतर केंद्र शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांच्या अधीन राहील . 

( ब ) सागरी किनारा व्यवस्थापन आरखड्याच्या अधीन राहतील . 

( क ) महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण ( MCZMA ) किंवा राष्ट्रीय सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण 
( NCZMA ) यापैकी लागू असलेल्या प्राधिकरणाच्या मंजुरीच्या अधीन राहील . 
उक्त मंजूर केलेल्या विकास योजना क्षेत्राचे नकाशे व अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, उरण नगरपरिषद , उरण यांच्या 
कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 


Schedule - I 


Schedule 


of 


Modifications 


Sr . 


Modification 


No. 


and 


La n d 


Proposal 


submitted 


Sanction 


under 


Section 


No . 


Proposal 


as 


published 


Details 


under 


Section 


30 


of 


31 of MR and TP Act, 


under 


Section 


26 


of 


MR and TP Act, 1966 


1966 


MR and TP Act, 1966 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


SM - 


M 


- 1 


Bhiwandiw a la 


1 ( i ) 


Residential 


Garden. 


Zone. 


The area admeasuring 2000 
Sq . mt. is proposed to be 
reserved as new Site No. 69 
‘Garden with 12. 0 m . wide D . 
P . Road as shown on plan 
and the remaining area is 
kept in Residential Zone . 


The area admeasuring 2000 Sq .mt. 
is proposed to be reserved as new 
Site No. 69 Garden and partly 
as 12 .0 m . wide D .P . Road as EP - 1 
and EP -2 more specifically dsescrib 
ed in Scheduel-II and the remaining 
area is kept in Residential Zone as 
per Section 26 as shown on Plan . 


भाग एक ( को .वि . पु.) – २अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५ , २०१७/ चैत्र ९- १५ , शके १९३९ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


2 


Bhiwa n diw a la 


Site 


No. 


65 


Hospital, 


S M - 

1 ( ii ) 


Garden . 


Nursing 


College, 


Medical 


M - 1 
Site No . 65 
Hospital , 
Nursing College , 
Medical College . 


Site No . 65 “ 
College , Medical 
redesignated as 
Nursing College ” 


Hospital, Nursing 

College” is 
“ Hospital and 
as shown on plan . 


College. 


3 


S 


M - 2 M - 2 

12 m . wide 
___ D. P. Road . 


12 m . wide D . P . Road 12 m . wide D . P . Road is deleted and 
is proposed to be deleted included in Exitsing Burial Ground as 
and included in Exitsing___ shown on plan. 
Burial Ground . .. 


4 


SM - 3 M - 3 

Site No. 49 


as 


Site No. 49 
Parking 


Site No. 
proposed 


49 
to 


Parking is 
be deleted 


Site No. 49 parking is reinstated 
per Section 26 as shown on plan . 


Parking . 


and 


included 


Residential 


Zone. 


5 


S . 


No . 158 


A 


Existing 


Town 


Hall , 


Library 


SM - 4 Existing Town 

_ Hall, Library . 


The designation of existing Town 
Hall , Libray on Municipal Land is 
nomenclated as “ Town Hall, 
Multiplex and Commercial 
Complex ” as shown on Plan. 


सदरची अधिसूचना ही शासनाच्या www. maharashtra.gov.in. या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

टीप : - मूळ इंग्रजी अधिसूचनेचे भाषांतर मराठी अधिसूचनेत करण्यात आले आहे. प्रस्तुत भाषांतरीत अधिसूचनेत व मूळ इंग्रजी अधिसूचनेत 
तफावत आढळल्यास मूळ इंग्रजी अधिसूचनेतील शब्दांकन ग्राह्य धरण्यात यावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक को . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३०- एप्रिल ५ , २०१७ / चैत्र ९ - १५ , शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 9th March 2017 

Notification 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS . 1713 / 1384 /CR - 120 / 16 /UD - 12 . — Whereas the Revised Development Plan of Uran (First 
Revised ) has been sanctioned vide Order No. D . P . URAN ( R )/ 18 - 87/ TPV - III/8719 , dated 31st December 1988 


from 


the 


Director 


of 


Town 


Planning, Maharashtra 


State, 


Pune 


for 


the 


area 


of Uran 


Municipal 


Council 


(hereinafter 


referred 


to 


as 


“ 


the said 


Municipal 


Council ” ) 


and 


came 


into 


force with 


effect 


from 


1st April 


1989 ; 


And 


whereas , the 


Uran 


Municipal Council 


(hereinafter 


referred 


to 


as “ 


the said 


Planning Authority 


” ) 


vide 


its 


General Body 


Resolution 


No. 


243 , dated 


18th 


August 


2009 


made 


a 


declaration 


of 


its 


intention 


to 


prepare 


Revised 


Development 


Plan 


( Second 


Revised ) 


under 


section 


38 


read 


with 


Section 


23( 1) 


of Maharashtra 


Regional 


and 


Town 


Planning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to 
jurisdiction and a notice to that effect has been published at page 
Part - II , dt. 15 -21, July 2010 ; 


as “ the said Act ” ) for the area within its 
No. 12 of the Maharashtra Government Gazette , 


And whereas , the said Planning Authority after carrying out survey of the lands within its jurisdiction , prepared 
the Draft Revised Development Plan of Uran (Second Revised) (hereinafter referred to as “ the said Draft Revised 
Development Plan ” ) and decided to publish the same vide its Special General Body Resolution No. 1, dated the 3rd 


April 


2012 


and 


published 


a 


notice 


to 


that effect 


in 


the 


daily 


local newspaper 


namely 


Vadalvara 


and 


Krushival on 


dated 


26th 


February 


2013 


and 


in 


Maharashtra 


Government 


Gazette , 


dated 


7- 13, March 


2013 


in 


accordance 


with 


the provisions of subsection 


( 1) of Section 


26 of the said Act ; 


And 


whereas , Maharashtra Regional and 


Town Planning (second 


amendment) 


Act, 


2010 


(Mah . 


X 


of 2011) was 


published 


in 


the Maharashtra 


Government Gazette 


dated 


5th 


April 


2011 


; 


And 


whereas 


the 


Planning 


Committee 


appointed 


under 


section 


28( 2) 


of 


the 


said 


Act, 


after 


considering 


the 


objections 


and 


suggestions to 


the 


said 


Draft 


Revised 


Development 


Plan 


received 


within 


the 


stipulated 


period 


and has 


submitted 


their 


report to 


the 


said 


Planning 


Authority ; 


And 


whereas 


the 


said 


Planning 


Authority 


considered 


the 


report 


of 


Planning 


Committee 


including 


the 


objections 


and suggestions received thereon 
modifications under section 28 (4) 


and vide General Body Resolution No.512 , dated 
in the said Draft Revised Development Plan and 


the 14th 
granted its 


July 2014 made certain 
approval to submit the 


said modified 


Draft 


Revised 


Development Plan 


to 


the 


Government 


for 


final sanction 


under 


section 


30 ( 1) 


of the 


said 


Act ; 


And whereas , in 


exercise 


of the powers 


conferred under Section 


30 ( 1) 


of the 


said 


Act, the 


Director 


of Town 


Planning , 


Maharashtra 


State , 


Pune 


vide 


Order 


No.D . P . 


Uran 


Sec . 30 /CR - 356 / TPV - III/ 372 , 


dated 


the 19th 


January 


2015 has 


extended 


the period 


for submitting the said Draft Revised 


Development Plan 


to 


the Govt. upto 


and 


inclusive 


of dated 


the 


30th 


December2014 ; 


Plan 


to 


the 


State 


And 
Govt. on 


whereas the said 
19th December 2014 


Municipal Council has submitted 
under sub -section (1) of section 


the 
30 


said Draft 
of the said 


Revised Development 
Act , for sanction ; 


And whereas, in accordance with sub - section (1) of section 


31 of the said Act, the Government, after examining 


the 


proposals 


of 


the 


said 


Draft 


Revised 


Development 


Plan 


and 


after 


consulting 


the Director 


of 


Town 


Planning , 


Maharashtra 


State , Pune, has decided 


to 


sanction 


part of the 


said 


Draft Revised Development Plan subject to 


some 


modifications 


as 


shown 


in 


schedule -I, 


excluding 


substaintial 


modifications 


; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७ / चैत्र ९ - १५ , शके १९३९ 


Now 


therefore , in 


exercise 


of the powers conferred 


under sub -section 


( 1) of Section 


31 


of the said 


Act and all 


other powers 


enabling 


it on 


that behalf, the Government of Maharashtra 


hereby, 


- 


(a ) Accords its sanction to the said Draft Revised Development Plan (Second Revised ) partly with 
Schedule of modifications namely SM -1 to SM -4 appended hereto as Schedule -I (excluding the Development 
Plan proposals in the part area which is affected by CRZ Notification and areas notified under the Central Govt. 


in 


Defence 


Department Notification dated 


1st April 1992 under the Works of Defence 


Act, 1903) subject to 


the 


Notes 


given 


below . 


(b ) The Development Plan proposals in the part area of the said draft Revised Development Plan which 
is affected by CRZ Notification and areas notified under the Central Govt. in Defence Department Notification 
dated 1st April1992 under the work of Defence Act, 1903 including modification under Section 30 bearing 
No. M -4 to M -11 are kept in abeyance . 


(c ) 


Extends 


the period 


for sanctioning the said 


Draft Revised 


Development 


Plan 


under 


Section 


31 of the 


said 


Act, upto 


and inclusive of 9th March 


2017 . 


(d ) Fixes 


the date 


after the 


one month 


of publication 


of this Notification 


in 


the Maharashtra Government 


(Second 


Gazette to be the date on which the part of 
Revised) sanctioned by the Govt. with modifications 


the said Draft Revised 
shown in schedule -I 


Development Plan of Uran 
shall came into force. 


Notes - 


1 . 


Areas of reserved 


sites mentioned 


in 


the report of the 


said Draft Revised Development Plan 


are approximate 


and subject to 


actual measurement on 


site 


as per the boundaries 


shown on the 


final Development 


Plan . 


2 . 


All the existing roads whether shown on the final Development plan 


or not, shall have the status of existing 


public 


road . 


3. The private or rental premises designated in public / semi publiczone shall continue to be in such zone as 
long as public /semi public user exists . Otherwise, the Chief Officer , Uran Municipal Council shall allow development 
permission on such lands, considering adjoining major land use zone after due verification and with prior approval of 
the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune. 


4 . 


Draftsman 


errors 


which 


are 


required 


to 


be 


corrected 


as 


per 


actual 


situation 


on 


sites/ 


or 


as per 


survey 


due 


verification 


records, sanctioned layout etc ., shall be corrected by 
and with prior approval of the Director of Town 


the Chief Officer , Uran Municipal Council, after 
Planning, Maharashtra State , Pune . 


5 . 


Development 


of 


lands , 


Reservations 


& 


Roads 


within 


CRZ 


area 


(seashore , 


creek , 


mangroves , 


mangroves 


buffer 


zone 


etc.) 


shall 


be, 


(a) subject to the Coastal Regulation Zone Notification issued by the Ministry of Environment and Forest, 
Government of India dated 19th February 1991 and 6th January 2011, and as modified by the Government of 
India from time to time. 


(b) 


subject 


to 


the Coastal Zone Management Plan . 


(c ) 


subject 


to 


the 


clearance 


of 


the 


Maharashtra 


Costal 


Zone Management 


Authority 


or 


National 


Costal 


Zone 


Management Authority 


as 


the 


case may 


be. 


The copy of the said Development Plan , as sanctioned by the Government vide this Notification shall be kept 
open for inspection of general public during office hours on all working days, for the period of two years in the office 
of the Chief Officer , Uran Municipal Council, Uran . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३०- एप्रिल ५ , २०१७ / चैत्र ९ - १५ , शके १९३९ 


Schedule -1 


Schedule of Modifications 


Sr . 


Land Details 


IIS 


No. 


Proposal submitted 
under Section 30 of 
MR and TP Act , 1966 


Sanction under section 

31 ofMR and 
TP Act, 1966 


Modification No . 
and Proposal as 
published under 
Section 26 of 

MR and 
TP Act, 1966 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


SM - 1 M - 1 
(i) Residential Zone 


Bhiwandiwala 
Garden . 


The area admeasuring 2000 The area admeasuring 2000 Sq . mt. 
Sq . mt. is proposed to be is proposed to be reserved as new 
reserved as new Site No. 69 Site No . 69 ‘Garden and partly as 
‘Garden with 12 .0 m . wide 12 .0 m . wide D . P . Road as EP-1 and 
D . P . Road as shown on plan EP -2 more specifically described in 
and the remaining area is kept Schedule- II and the remaining area 
in Residential Zone. 

is kept in Residential Zone as per 

Section 26 as shown on Plan . 
Site No.65 Hospital, Nursing Site No.65 " Hospital, Nursing 
College, Medical College . College, Medical College - is 

redesidgnated as “ Hospital, Nursing 
College” as shown on plan . 


Bhiwandiwala 
Garden . 


( ii ) 


2 SM -1 M - 1 

Site No. 65 
Hospital, Nursing 
College ,Medical 

College . 
3 SM - 2 M - 2 12 m . wide 

D . P . Road. 


12 m . wide 
proposed to 
included in 
Ground . 


D . P . Road is 12 m . wide D . P . Road is deleted and 
be deleted and included in Existing Burial Ground . 
Existing Burial as shown on plan . 


4 


SM - 3 M - 3 Site No. 49 

Parking 


Site No. 49 
Parking 


Site No. 49 Parking 
to be deleted and 


is proposed 
included in 


Site No.49 
per Section 


Parking is reinstated as 
26 as shown on plan . 


Residential 


Zone. 


S . No. 158 A 


Existing 


Town 


Hall , 


Library 


5 SM -4 Existing Town 

Hall, Library 


The designation of existing Town 
Hall, Library on Municipal Land is 
nomenclated as “ Town Hall , 
Multiplex and Commercial 
Complex ” as shown on Plan . 


This notification is also availabel on the Government Website www .maharashtra. gov . in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K . KHANDEKAR , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ मार्च २०१७ 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

क्रमांक टीपीएस . १७१३/ १३८४ / प्र. क्र . १२० / १६ / नवि -१२. – ज्याअर्थी, उरण नगरपरिषदेच्या ( यापुढे “ उक्त नगरपरिषद ” असे 
निर्देशिलेली) क्षेत्रासाठीची सुधारित विकास योजना ( पहिली सुधारित ) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेश क्र . डीपी उरण 
( आर)/ १८ -८७/ टीपीव्ही / ३/ ८७१९, दिनांक ३१ डिसेंबर १९८८ अन्वये मंजूर झाली असून दिनांक १ एप्रिल १९८९ पासून अंमलात 
आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उरण नगरपरिषदेने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून निर्देशिलेली) दिनांक १८ ऑगस्ट २००९ रोजीचे 
सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र . २४३ अन्वेय महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेला ) चे कलम ३८ सहकलम २३( १) मधील तरतुदीनुसार उक्त नगरपरिषदेच्या हद्दीतील क्षेत्रासाठीची 
सुधारित विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) तयार करण्याचा इरादा जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग -दोन , 
दिनांक १५- २१ जुलै २०१० मध्ये पृष्ठ क्र . १२ वर प्रसिद्ध केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांचे अधिकार क्षेत्रातील जमिनीचे सर्वेक्षण करून दिनांक ३ एप्रिल २०१२ रोजी विशेष 
सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्र . १ अन्वये उक्त प्रारूप सुधारित विकास योजना प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रारूप सुधारित 
विकास योजना, उरण ( दुसरी सुधारित ) ( यापुढे “ उक्त प्रारूप सुधारित विकास योजना ” म्हणून निर्देशिलेली) तयार केली आणि त्याबाबतची 
सूचना उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ च्या उप -कलम ( १) नुसार दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या दै. वादळवारा व दै. कृषिवलमध्ये 
तसेच ७- १३ मार्च २०१३ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-दोन मध्ये पृष्ठ क्र . १ ते ३ वर प्रसिद्ध झालेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना ( दुसरी सुधारणा ) अधिनियम , २०१० ( २०११ चा महा . १०) हा महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात , दिनांक ५ एप्रिल २०११ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २८(२) अन्वये नियुक्त केलेल्या नियोजन समितीने विहित मुदतीत उक्त प्रारूप सुधारित 
विकास योजनेबाबत प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती/ सूचना विचारात घेऊन त्यावरील त्यांचा अहवाल नियोजन प्राधिकरणास सादर केलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने, नियोजन समितीचा अहवाल , प्राप्त सर्व हरकती/ सूचना विचारात घेऊन विशेष सर्वसाधारण 
सभा, दिनांक १४ जुलै २०१४ , ठराव क्र . ५१२ अन्वये उक्त प्रारूप सुधारित विकास योजनेत कलम २८ ( ४ ) अन्वये काही बदल करून 
सदर फेरबदलासह उक्त प्रारूप सुधारित विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० ( १) अन्वये शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यास 
मान्यता दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० (१ ) नुसार प्रदत्त असलेल्या आणि त्यासंबंधीच्या इतर सर्व अधिकाराचा वापर करून 
संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी आदेश क्र . वियो . उरण ( दुसु ) / कलम ३० / मुदतवाढ /प्र.क्र . ३५६/ टीपीव्ही -३/ ३७२, दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ नुसार उक्त प्रारूप सुधारित विकास योजना शासनाला मंजुरीसाठी सादर करण्याकरिता दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ हा 
दिवस धरून त्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ मंजूर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३०( १ ) नुसार उक्त नगरपरिषदेने उक्त प्रारूप सुधारित विकास योजना राज्य शासनाकडे 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी मंजुरीसाठी सादर केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) नुसार उक्त प्रारूप विकास योजनेतील प्रस्तावासंदर्भात शासनाने योग्य ती चौकशी 
केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्याशी विचारविनिमय करून शासन, नगरविकास विभागाने अधिसूचना 
क्र . टीपीएस . १७१३/ १३८४/ प्र. क्र . १२० / १६ / नवि- १२, दिनांक ९ मार्च २०१७ अन्वये उक्त नगरपरिषदेची प्रारूप सुधारित विकास योजना 
भागशः ( जोडपत्र-1) ह्या सूचनेसोबत जोडलेल्या जोडपत्र -II मध्ये नमूद आणि नकाशावर दर्शविलेले व वगळलेला भाग ई. पी .- १ ते 
ई. पी . ४ म्हणू नमूद केलेले शासनाने प्रस्तावित केलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( यापुढे “ उक्त वगळलेला भाग ” असे संबोधिलेले ) 
वगळून मंजुरी दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, हे फेरबदल सारभूत स्वरूपाचे असल्याने सदर फेरबदल उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ अन्वये पुनःप्रसिद्ध करणे 
आवश्यक आहे . 


सिना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५ , २०१७ / चैत्र ९ - १५ , शके १९३९ 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ चे पोट-कलम (१) नुसार प्रदत्त अधिकारांचा वापर करून शासन याद्वारे , 

( अ ) सदर सूचनेसोबतचे जोडपत्र -II मधील प्रस्तावित सारभूत फेरबदलासंदर्भात सदर सूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत कोणत्याही व्यक्तीकडून हरकती/ सूचना मागविण्यासाठी सदर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

( ब) सदर प्राप्त हरकती / सूचनांवर सुनावणी देऊन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग , 
यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

( क ) जोडपत्र- I मध्ये नमूद वगळलेला भाग ई. पी . १ ते ई.पी. ४ हे प्रस्तावित सारभूत फेरबदल दर्शविणारा विकास योजनेचा 
नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील नमूद कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध राहील : 

( १) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , तिसरा मजला, कक्ष क्र . ३०५ , बेलापूर, नवी मुंबई . 
( २ ) सहायक संचालक , नगररचना, रायगड- अलिबाग . 
( ३ ) मुख्याधिकारी , उरण नगरपरिषद , उरण , जि . रायगड. 

Schedule-II 
Modification of Substantial nature excluded Part (E . P .) 
Sr. E . P . Land 

Proposal as per Proposal as per 

Modification of 
No. No. Details 

Revised Draft 

Revised Draft substantial nature 
Development Development Plan proposed by Govt. 
Plan published 

submitted under under section 31 of 
under section 26 

section 30 of 

MR and TP Act , 
of MR and MR and TP Act , 

1966 
TP Act , 1966 

1966 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 


( 6 ) 


1 EP - 1 Bhiwandiwala 

Garden. 


Residential 
Zone 


2 


EP- 2 12 m. wide 

D. P. Road . 


12 m . wide 
D. P. Road . 


The land admeasuring The land admeasuring 2000 
2000 Sq .mt. in area is Sq .mt. in area is proposed as 
proposed as new Site No.69 new Site No .69 ‘Gardenas 
Garden ( M - 1). 

shown on plan . 
Alignment of 12 m. wide Alignment of 12 m. wide D . P . 
D . P . Road is modified Road is modified as shown on 
( M - 1 ) . 

plan. 
A new site is proposed in A new site proposed under 
existing Savarkar Maidan section 30 in existing Savarkar 
as Site No.49 ‘Parking Maidan is renumbered as Site 
( M - 3 ). 

No.49A ‘Parking as shown on 

plan. 
Site No.48 is proposed as Site No.48 is proposed as 
Dispensary . 

Dispensary as shownon plan. 


3 EP - 3 Existing Play 

Ground 
in Savarkar 
Maidan . 


Existing Play 
Ground . 


4 


ResidentialZone 


EP- 4 Earlier 

Site No. 48 
Dispensary . 


टीपा. - सर्व सूचना व हरकती सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन, तिसरा मजला, कक्ष क्र . ३०५ , बेलापूर , नवी मुंबई 
यांचेकडे उपरोक्त विहित मुदतीत पाठविण्यात याव्यात व सदर विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना शासनाकडून विचारार्थ घेण्यात येतील. 

सदरची सूचना ही शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 

टिपा – मूळ इंग्रजी सूचनेचे भाषांतर मराठी सूचनेत करण्यात आले आहे. प्रस्तुत भाषांतरीत सूचनेत व मूळ इंग्रजी सूचनेत तफावत आढळल्यास 
मूळ इंग्रजी सूचनेतील शब्दांकन ग्राह्य धरण्यात यावे. 


च्या WWW. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक ( को .वि. पु.) - २ 


So 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७ / चैत्र ९ - १५ , शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 9th March 2017 

Notice 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS. 1713 / 1384 /CR -120 / 16 /UD - 12 . — Whereas the Revised Development Plan of Uran 
(First Revised ) has been sanctioned vide Order No. D . P . URAN ( R )/ 18 -87/ TPV - III/ 8719 , dated 
31st December 1988 from the Director of Town Planning , Maharashtra state , Pune for the area 
of Uran Municipal Council (hereinafter referred to as “ the said Municipal Council ” ) and came 
into force with effect from 1st April 1989 ; 

And whereas, the Uran Municipal Council (hereinafter referred to as “ the said Planning 
Authority " ) vide its General body Resolution No. 243 , dated . 18th August 2009 made a declaration 
of its intention to prepare Revised Development Plan (Second Revised ) under Section 38 read 
with Section 23( 1 ) ofMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act ” ) for the area within its jurisdiction and a notice to that 
effect has been published at page No. 12 of the Maharashtra Government Gazette , Part- II, dt. 15 
21, July 2010 ; 

And whereas, the said Planning Authority after carrying out survey of the lands within its 
jurisdiction , prepared the Draft Revised Development Plan of Uran (Second Revised ) (hereinafter 
referred to as “ the said Draft Revised Development Plan ” ) and decided to publish the same vide 
its Special General Body Resolution No. 1, dated 3rd April 2012 and published a notice to that 
effect in the daily local newspaper namely Vadalvara and Krushival on dated 26th February 
2013 and in Maharashtra Government Gazette , dated 7 - 13 , March , 2013 . in accordance with the 
provisions of sub -section ( 1 ) of Section 26 of the said Act ; 

And whereas, Maharashtra Regional and Town Planning ( second amendment) Act, 2010 
(Mah . X of 2011) was published in the Maharashtra Government Gazette dated 5th April 2011 ; 

And whereas, the Planning Committee appointed under Section 28 ( 2 ) of the said Act, after 
considering the objections and suggestions to the said Draft Revised Development Plan received 
within the stipulated period and has submitted their report to the said Planning Authority ; 

And whereas , the said Planning Authority considered the report of Planning Committee 
including the objections and suggestions received thereon and vide General Body Resolution 
No.512 , dated 14th July 2014 made certain modifications under Section 28 (4 ) in the said Draft 
Revised Development Plan and granted its approval to submit the said modified Draft Revised 
Development Plan to the Government for final sanction under Section 30 ( 1) of the said Act ; 

And whereas , in exercise of the powers conferred under Section 30 ( 1 ) of the said Act , the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune vide Order No. D . P . Uran /Sec . 30 /CR - 356 / 
TPV - III/ 372 , dated 19th January 2015 has extended the period for submitting the said Draft Revised 
Development Plan to the Govt. upto & inclusive of date 30th December 2014 ; 

And whereas, the said Municipal Council has submitted the said Draft Revised Development 
Plan to the State Government on 19th December , 2014 under sub - section ( 1 ) of Section 30 of the 
said Act , for sanction ; 

And whereas , in accordance with sub - section ( 1 ) of Section 31 of the said Act, the Government, 
aftermaking necessary enquiry and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra 
State , Pune has sanctioned a part of the said Draft Revised Development Plan of the said Municipal 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च ३० - एप्रिल ५ , २०१७/ चैत्र ९- १५ , शके १९३९ 


११ 


Council vide Urban Development Department Notification No . TPS . 1713 / 1384 /CR - 120 / 16 / 
UD - 12 , dated 9th March 2017 ( schedule - I) excluding the substatial modifications (hereinafter 
referred to as “ the said Excluded Part ” ) proposed by the Government as described is Schedule - II 
appended to this Notice and shown on the Plan ad market as Exclued Part i.e. E . P . 1 to E . P . 4 ; 

And wheres , these modifications being of a substanital nataure are required to be republished 
under Section 31 of the said Act ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred sub - section ( 1 ) of Section 31 of the said 
Act and the Government of Maharashtra hereby – 

(a ) publishes notice inviting objections and suggestions from any persons in respect of 
the proposed substaintial modifications as spectified in Schedule - II appended to this notice , 
within a period of one monthe from the date of publication of this notice in the Official 
Gazette . 

(6 ) appoints the Joints Director of Town Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan 
Belapur , NaviMumbai as the officer to hear any person of persons in respect of such objections 
and suggestions and to submit his report to the Government. 

(c ) Directs that the said Draft Revised Developmet Plan showing the proposed substantial 
modifications as per Schedule - II as Excluded Part E . P . 1 to E . P . 4 shall be kept open for 
inspection by general public during woring hours on all woring days in the follwing offices of 
the- - 

(i) Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Belapur, Navi 
Mumbai. 

( ii) Asstt . Director of Town Planning, Raigad -Alibag Branch . 
(iii ) The Chief Officer , Uran Municipal Council, Uran , District Raigad . 


Sr . E . P . 
No. No . 


Schedule - II 
Modifications of Substantial Nature Excluded Part ( E . P .) 
Land Proposal as per 

Proposal as per Modification No . 
Details Revised Draft 

Revised Draft substantial nature 
Development Development Plan proposed by Govt. 
Plan published submitted under under section 31 of 
under section 26 

section 30 of MR and TP Act, 
of MR and MR and TP Act, 

1966 
TP Act , 1966 

1966 
( 3 ) (4 ) (5 ) 

(6 ) 


( 1) (2) 


1 EP - 1 Bhiwandiwala 

Garden . 


Residential Zone 


The land admeasuring The land admeasuring 2000 
2000 Sq.mt. in area is Sq .mt. in area is proposed as 
proposed as new Site No.69 new Site No.69 ‘Garden as 
Garden 

shown on plan . 
( M - 1 ). 
Alignment of 12 m . wide Alignment of 12 m . wide D . P . 
D . P . Road is modified Road is modified as shown on 
(M - 1). 

plan . 


2 EP - 2 12 m . wide 

D . P . Road . 


12 m . wide D . P . 
Road . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५ , शके १९३९ 


SCHEDULE - 11 


(1) (2) 


(3) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


3 EP- 3 Existing Play 

Ground 
in Savarkar 
Maidan . 


Existing Play 
Ground . 


A new site is proposed A new site proposed under 
in existing Savarkar Section 30 in existing Savarkar 
Maidan as Site No. 49 Maidan is renumbered as 
Parking (M - 3). 

Site No. 49A Parking as 
shown on plan . 


4. EP -4 Earlier 

Site No. 48 
Dispensary. 


ResidentialZone Site No. 48 is proposed 

as Dispensary 


Site No . 48 is proposed as 
‘Dispensary as shown on plan . 


Notes. - All objections and suggestions shall be sent in writing to the Joint Director of Town 

Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan , Belapur , Navi Mumbai within the aforesaid 
period and the suggestions/objections received within the priscribed timelimit will only 

considered by the Government. 
This notice is also available on the Government Website www .maharashtra .gov .in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K . KHANDEKAR , 

Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ १३ 
BY THE COMMISSIONER OF POLICE 2 . If any persons goes armed with such 
RAILWAYS , MUMBAI 

article or carrying any corrosive substance or 

explosive or missile in contravention of such 
Order 

prohibition he shall be liable to be disarmed 
No. CP/ RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS / of the corrosive substance or explosive or 
2017 -6 . — Whereas, I consider it necessary for missile shall be liable to seized from him by 
the preservation of public peace and public any Police Officer and the article corrosive 
safety in Mumbai Railway Police Commis substance , explosive or missile so seized shall 
sionerate, I, Niket Kaushik , Commis-sioner of 

be forfeited to the State Government. 
Police , Railways , Mumbai in exercise of the 3 . Any assembly , program public meeting 
powers conferred upon me under sub -sections or procession of five or more than five persons 
( 1) , ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the in a public place , without due permissions is 
Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act , XXII prohibited . 
of 1951) do hereby prohibit the following acts 

4 . This order will not be applicable to any 
throughout Mumbai Railway Police 

person being in service or employment of any 
Commissionerate for the period from 00 -01 

Government or Government undertaking 
hours of 20th March 2017 to 24 -00 hrs . of 3rd required by his superiors or by the nature of 
April 2017 : 

his duties, to carry weapons. The order will 
1. (a ) The carrying of arms, cudgels , 

also not be applicable to Private Security 
swords, spears, bludgeons, unlicensed gun , 

Guards or Gurkhas or Chowkidars etc . , 
knives, sticks or lathis or any other articles 

employed on watch - n -ward duties carrying 
which is capable of being used for causing 

lathis admeasuring in length not exceeding 

31/, feet. 
physical harms ( violence ). Save for such 
firearms where license has been granted by 5 . Notwithstanding the expiration of 
this authority or where specific permission 

this order after the period hereinabove 
is sought for carriage of such arms from the 

mentioned : 
competent authority . 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
(b ) The carrying of any corrosive 

may be instituted , continued or enforced . 
substance or explosive . 

( 6 ) Any penalty , forfeiture or punish 

ments incurred in respect of any contraven 
( c ) The carrying collection and 

tion of this order may be imposed , as if this 
preparation of stones or other missiles or 

order had not expired . 
instruments or means of casting or 
impelling missiles . 

6 . I, further direct that this order shall be 

published and promulgated in Mumbai 
( d ) The exhibition of persons or corpses 

Railway Police Commissionerate by affixing 
or figures of effigies thereof. 

copies thereof in conspicuous public places 
(e ) The public utterance of cries , singing and by announcing the same through Railway 
of song, playing of music. 

announcement system , loudspeakers or 
( f) Delivery of harangues , the use of 

megaphone, as well as publishing through 
gestures or mimetic, representations and 

media . 
the preparations, exhibition or Given under my hand and seal this 18th 
dissemination of pictures , symbols , play March , 2017 . 
cards or any other object or thing which may 
in the opinion of any Police Officer posted 
in Mumbai Railway Commissionerate 

NIKET KAUSHIK , 
offend against decency or morality or 

Commissioner of Police 
undermine the security of or tend to over 

Mumbai, 

Railways , Mumbai. 
throw the State . 

dated 18th March 2017 . 
भाग एक ( को .वि .पु.) - ३ 


Cय 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५ , २०१७/ चैत्र ९ - १५ , शके १९३९ 
पोलीस अधीक्षक , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

इत्यादींमध्ये द्वेष निर्माण होईल अथवा शांतता भंग होईल अशा 

घोषणा देऊ नयेत . अगर भाषणे करू नयेत . अशा सर्व कार्यक्रमात 
आदेश 

अश्लीलकिंवा विभत्स , घोषणा, वकृत्व किंवा अंग संचलन इत्यादी 
क्रमांक जिविशा / ४ /होळी, धुलिवंदन / २०१७-१२२०. - ज्याअर्थी, माझे 

प्रकार करू नयेत . 
असे निदर्शनास आले आहे की , दिनांक १२ मार्च २०१७ रोजी होळी 
दिनांक १३ मार्च २०१७ रोजी “ धुलिवंदन ”, दिनांक १५ मार्च २०१७ 

सदरचा आदेश दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजी ००- ०० ते ३१ मार्च 
रोजी “ शिवजयंती ” (तिथीनुसार) व दिनांक १७ मार्च २०१७ रोजी 

२०१७ रोजी २४ - ०० वा . पर्यंत अंमलात राहील. 
“ रंगपंचमी ” हे सण साजरे केले जाणार आहेत . रायगड जिल्ह्यात वरील आदेशाचा भंग झाल्यास मु. पो . अधिनियम, १९५१ चे कलम 
कमी अधिक प्रमाणात हिंदू- मुस्लीम अशी मिश्र वस्ती आहे . 

१३४ अन्वये शिक्षा पात्र गुन्हा होईल. हा आदेश ६ मार्च २०१७ रोजी 
होळी, धुलिवंदन , शिवजयंती व रंगपंचमी या सणांचे वेळी कोणताही 

माझे सहीनीशी दिला आहे . 
अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये 

अनिल पारस्कर , 
म्हणून मी अनिल पारस्कर , पोलीस अधीक्षक , रायगड- अलिबाग मला 

पोलीस अधीक्षक , रायगड - अलिबाग . 
प्राप्त झालेल्या मु . पो . अधिनियम , १९५१ चे कलम ३६ चे अधिकारान्वये 
खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहेत : 
रायगड जिल्ह्यात पोलीस कार्यक्षेत्रात असलेल्या पोलीस ठाणे स्वाधीन 

कार्यकारी दंडाधिकारी , चिपळूण यांजकडून 
असणाऱ्या अंमलदार व त्यांचेवरील अधिकारी यांना आपले कार्यक्षेत्राचे 

आदेश 
हद्दीत खालील बाबतीत तोंडी व लेखी आदेश देण्याचे अधिकार राहतील . 

१. दिनांक ११ मार्च २०१७ रोजी १६- ०० ते दिनांक २१ मार्च २०१७ 
( अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा 

रोजी २४ -०० वा . वाजेपर्यंतचे कालावधी मौजे नांदिवसे गावी तसेच 
जमावातील लोकांनी कशा रितीने वागावे, चालावे त्यांची वर्तणूक 

श्री . जानाई, वाघजाई मंदिर परिसर व श्री . स्वयंभू शंकर मंदिर परिसराचे 
किंवा वागणूक कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे . 

सभोवताली परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ 
( ब ) अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्या मार्गाने जाव्यात किंवा अन्वये बंदी आदेश लागू करण्यात येत आहे . 
ज्या मार्गाने जाऊ नयेत तो मार्ग विहित करणे . 

२. वरील दोन्ही पार्टीतील असामी अगर त्यांचे वतीने अथवा 
( क ) सर्व मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व 

त्यांचे प्रोत्साहाने कोणीही मौजे नांदिवसे गावी तसेच श्री. जनाई , वाघजाई 
जागांच्या आसपास व उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्यावरून 

मंदिर परिसर व श्री . स्वयंभू शंकर मंदिर परिसराचे सभोवताली परिसरात 
किंवा सार्वजनिक ठिकाणी जेथे गर्दी होणार असेल किंवा होण्याचा शिमगा सण कार्यक्रमाकरिता भाग घेऊ नये व प्रवेश करू नये तसेच 
संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा निर्माण होऊ नये . शांतता भंग होईल असे कोणतेही कृत्य करू नये . 

( ड ) सर्वरस्त्यावर व रस्त्यामध्ये, घाटात किंवा घाटावर सर्व ३. हा आदेश दोन्ही पार्टीचे लाकांवर वरील कालावधीसाठी 
धक्क्यांवर किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्थानकाच्या कपडे बंधनकारक राहील . 
धुण्याच्या उतरणीच्या जागांच्या ठिकाणी तसेच देवालये व इतर ४ . हूकूमाविरुद्ध वर्तन करणारे असामीवर भारतीय दंड संहिता 
सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणे . 

कलम १८८ अन्वये कारवाई केली जाईल . 
( इ ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २०१७ रोजी माझे सहीने व 
जागेत वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाणे गाण्याचे अगर ढोल व ताशे व 

कोर्टाचेशिक्याने दिला . 
इतर वाद्य वाजविण्याचे, शिंगे इतर कर्कश वाद्य वाजविण्याचेनियमन 
करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 

जीवन भगवंत देसाई , 
( ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेवर अगर जागेजवळ कोणत्याही 

कार्यकारी दंडाधिकारी, चिपळूण . 
सार्वजनिक मिरवणुका स्थानात ध्वनीक्षेपणाचा ( लाऊडस्पिकरचा ) 
उपयोग करण्याचेनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 

सदरचा आदेश लागू असेपर्यंत रायगड जिल्ह्यातील पोलीस 
कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावर किंवा रस्त्यालगत सभा , 
मोर्चे, मिरवणुका, पदयात्रा व मनोरंजनाचे कार्यक्रम इत्यादींवर निर्देश 
सक्षम अधिकारी यांचेकडून कार्यक्रमाची जागा , तारीख , व वेळ , 
मोर्चा, घोषणामध्ये भाग घेणाऱ्याची वर्तणूक किंवा वागणूक आगाऊ 
निश्चित केल्याशिवाय आयोजन करू नये तसेच सर्व कार्यक्रम 
प्रसंगाला सोडून किंवा ज्यामुळे दोन किंवा अधिक जाती , गट 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३०- एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९-१५, शके १९३९ १५ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
आदेश 

करणेत येत आहे की , श्रीमती ए. एम्. तामणे, ह्या जर उपरोक्त 

कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , क . 
क्रमांक रा . अ./ १०५४ / २०१७. - सौ . एस . व्ही . निकम , दिवाणी 

स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 
न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत , यांना दिनांक २१ मार्च २०१७ ते २३ 
फेब्रुवारी २०१७ अशी ३ दिवसांची अर्जित दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ 

श्रीमती ए. एम् . तामणे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी 

करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार दिनांक २४ 
करणेत येत आहे . 

फेब्रुवारी २०१७ रोजी श्रीमती जे. एम . चव्हाण, दिवाणी न्यायाधीश, क 

स्तर , पनवेल व दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१७ ते २ मार्च २०१७ रोजी 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस. बी. पाटील ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, पनवेल 
सौ . एस्. व्ही . निकम , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर यांजकडे राहील . 
त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

मु . गो. सेवलीकर , 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
करणेत येत आहे की , सौ . एस्. व्ही. निकम ह्या अधिकारी जर दिनांक २० फेब्रवारी २०१७. 

रायगड - अलिबाग . 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क . 
स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग 
सौ . एस्. व्ही . निकम , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 

आदेश 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

क्रमांक रा. अ./ १०३२ / २०१७. - सौ . एस . व्ही . निकम , दिवाणी 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती सु. भि . 

न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत , यांना दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ ते १६ 
यादव, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 

फेब्रुवारी २०१७ अशी २ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

मु . गो . सेवलीकर, 
रायगड - अलिबाग , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

सौ . एस् . व्ही . निकम , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७. रायगड - अलिबाग . 

दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग 

आदेश 
क्रमांक रा . अ ./११०८ / २०१७. – श्रीमती ए. एम् . तामणे, दुसरे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांचा दिनांक २७ फेब्रुवारी 
२०१७ ते २ मार्च २०१७ अशी ४ दिवसांची अर्जित दिनांक २४ 
फेब्रुवारी २०१७, २५ फेब्रुवारी २०१७ व २६ फेब्रुवारी २०१७ मागील 
सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती ए. एम् . तामणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , सौ . एस् . व्ही . निकम ह्या जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

सौ . एस्. व्ही . निकम , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती सु. भि . 
यादव, सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७. 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को .वि .पु .) - ३अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ - १५, शके १९३९ 

कार्यकारी दंडाधिकारी , संगमेश्वर यांजकडून 


पार्टी नंबर १ 
(१) सुधाकर दौलत देसाई, वय ७३ 
( २) दिगंबर सदाशिव देसाई, वय ७० 
( ३) दिलिप सखाराम देसाई , वय ७१ 
( ४ ) नंदकिशोर शांताराम देसाई, वय ५६ 

सर्व राहणार पोचरी, ता . संगमेश्वर 
व त्यांचे गावातील इतर नातेवाईक व 
संबंधित इसम . 


पार्टी नंबर २ 
( १) शशिकांत केशव सुवरे, वय ४३ 
( २) विनोद पांडूरंग सुवरे , वय ४६ 
( ३ ) शिवराम बाळाजी धामणे , वय ७१ 
( ४ ) प्रथमेश संतोष राऊत , वय २३ 
( ५ ) सुनिल शांताराम धामणे, वय ३६ 
( ६ ) दिपक रघुनाथ राऊत , वय ५३ 
( ७ ) पशुराम धोंडू सुवरे, वय ६४ 
( ८ ) सुरेश लक्ष्मण येद्रे, वय ४७ 

अनुक्रमांक १ ते ८ रा . पोचरी . 

ता . संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी . 
( ९) दत्ताराम बाळलिंग गुरव, वय ६६, 

रा . उक्षी, गुरववाडी, ता . जि . रत्नागिरी . 


क्रमांक एमएजी / एस. आर . १६५ / २०१७. - मौजे पोचरी येथील ग्रामदैवत श्रीदेवी वाघजाई देवस्थानाचेशिमगा उत्सवातील मानपानावरून 
वरील दोन्ही पार्टीमध्ये वाद असलेबाबतचा पोलीस निरीक्षक , संगमेश्वर यांचा दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. सदर 
अहवालाप्रमाणे दिनांक ३ मार्च २०१७ रोजी त्यांचे कार्यालयात चर्चा करणेकरिता सभा आयोजित करणेत आलेली होती . 

मौजे पोचरी ग्रामदेवता श्रीदेवी वाघजाई या देवस्थानाचे रा सत्तेचे देसाई मानकरी व पूर्व सत्तेचे सुवरे , राऊत , धामणे, असे रुढी परंपरेनुसार 
देवळातील सर्व कार्यक्रम शांततेने करीत होते. सन २०१५ सालात शिमगोत्सव कालावधीपासून वरील दोन्ही पार्टीमध्ये रुढी परंपरेच्यामानपान वरून 
वाद निर्माण झाले . परंतु त्यावेळी पोलीस ठाण्यात कोणत्याही प्रकारची लेखी तक्रार दाखल नाही . 

सन २०१६ मध्ये रुढी परंपरेनुसार राज सत्तेचे मानकरी यांनी शिमगोत्सव साजरा करण्यास सुरुवात केली, दरम्यान पार्टी नं. २ मधील 
मानकरी हेमंत रघुनाथ राऊत रा . पोचरी यांनी मा . पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांचे कार्यालयात पार्टी नं . १ चे मानकरी यांनी श्री . वाघजाई 
देवळातील उत्सवाकरिता गावातील मराठा समाजा व्यतिरिक्त अन्य लोकांना शिमगोत्सवात सहभागी होण्यास मज्जाव केला तसेच मलाही 
शिमगोत्सवात सहभागी होण्यास मज्जाव केला. तसेच माझे घरी शिंपण्यासाठी पालखी नेण्यास मज्जाव केला. श्री . वाघजाई देवळाशी मराठा 
जातीशिवाय अन्य कोणाचा संबंध नाही . वाघजाई देऊळ देसाई व मराठा समाजाचे मालकीचे असून गावाचा संबंध नाही. तेली, कुणब्यांनी देवळात 
उत्सवाला येण्याचे नाही. या कारणामुळे वाघजाई देवीच्या शिमगोत्सवामध्ये मला देसाई यांनी हरकत घेतल्यामुळे शिमगोत्सव साजरा करता आलेला 
नाही . तसेच माझ्या घरी पालखी आलेली नाही, शिमगोउत्सवाबाबत देसाई यांचे आम्हा तेली व कुणबी समाजाला शिमगोत्सवात येण्यास मनाई 
करण्याचे बेकायदेशीर कृत्याला आळा बसविणेकामी या वर्षी शिमगा उत्सवकाळात पोलीस सुरक्षा पुरविण्यात यावी व तेली, कुणबी देसाई ( मराठा ) 
समाजामध्ये सामंजस्य होण्यासाठी आपल्या मार्गदर्शनाखाली योग्यते मध्यस्थी करण्यात यावी व कार्यवाही करण्यात यावी वगैरे मजकुरचा तक्रारी 
अर्ज दाखल झाला तात्कालीन पोलीस निरीक्षक श्री. चिखले यांनी वाघजाई मंदिरात दोन्ही पार्टीचेम्हणणे ऐकून घेतले परंतु दोन्ही पाया॑ आपापल्या 
मताशी ठाम राहिल्याने सन २०१६ साली पोचरी गावी श्री . वाघजाई मंदिर परिसरामध्ये सी . आर. पी . सी . १४४ प्रमाणे मनाई आदेश जारी करण्यात 
आलेला होता . 

सन २०१७ चा शिमगोत्सव शांततेने पार पाडावा. गावात शांतता रहावी याकरिता पोचरी गावचे पोलीस पाटील , श्रीमती देसाई यांनी पोलीस 
ठाण्यात आपला रिपोर्ट सादर केला. दिनांक २ मार्च २०१७ रोजी संगमेश्वर पोलीस ठाण्यात दोन्ही पार्थ्यांना शिमगोत्सव बैठकीसाठी पाचारण 
करण्यात आले होते . पार्टी नं . १ चे देसाई मानकरी व पार्टी नं . २ चे मानकरी व ग्रामस्थ उपस्थित होते . दोन्ही पार्टीच्या समक्ष यावेळीचा होळी उत्सव 
दोन्ही पार्टीने मिळून शांततेने करावा यासाठी दोन्ही पार्टीचेम्हणणे ऐकून घेण्यात आले. पार्टी नं . २ चे मानकरी यांना पार्टी नं . १ चे राजसत्तेची रूढी 
परंपरा मान्य नाही . ही हुकूमशाही पद्धतीची आहे . आमचे लोकांची मानसिक , शारीरिक व आर्थिक नुकसान होते म्हणून लोकशाही पद्धतीने एक 
समान राहून सर्वांनी एकमताने व एक विचाराने उत्सव साजरा करावा अशी बाजू मांडली. परंतु पार्टी नं . १ चे देसाई मानकरी यांनी आम्हाला 
आमच्या देसाई कुटुंबाबरोबर चर्चा करणेस कालावधी मिळावा यासाठी अशी बाजू मांडण्यात आली. दिनांक ३ मार्च २०१७ रोजी पोचरी गावचे 
गावमंदिरामध्ये शिमगोत्सवाबाबत बैठक घेण्याचे ठरले व तेथे बैठकीसाठी पोहेकाँ / ३५९ चव्हाण हे उपस्थित राहतील त्यांच्या जवळ आपण दोन्ही 
पार्टीने आपले म्हणणे मांडा असे सांगण्यात आलेले होते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ १७ 

दिनांक ३ मार्च २०१७ रोजी पोचरी गावचे ग्रामदैवत श्रीदेवी वाघजाई मंदिरात पोहेकाँ / ३५९ चव्हाण व दोन्ही पार्टी चे मानकरी व ग्रामस्थ असे 
उपस्थित राहून चर्चा करण्यात आली. चर्चेमध्ये पार्टी नं . २ यांना रुढी परंपरेनुसार शिमगोत्सव साजरा करावयाचा नाही. सन २०१६ मध्ये पार्टी नं . 
१ यांनी शिमगोत्सव साजरा केला होता यावर्षीचा शिमगोत्सव आम्ही साजरा करतो अशी बाजू मांडली परंतु पार्टी नं . १ देसाई मानकरी हे आपले 
विचाराशी ठाम राहून रुढी परंपरेनुसार शिमगोत्सव साजरा करावयाचा अशी बाजू मांडली. त्यामुळे पार्टी नं . १ व २ मध्ये एकमेकांबाबत कटुता 
निर्माण झालेली आहे. पोहेकाँ / ३५९ चव्हाण यांनी अहवाल यांजकडे सादर करताना दोन्ही पार्थ्यांचे व्यक्ती हजर होते त्यामुळे सदर पार्टीमध्ये सन 
२०१७ चे शिमगोत्सवाबाबत पुन्हा एकदा तहसीलदार यांजकडे बैठक घ्यावी असे सुचविले . त्यानुसार तहसीलदार यांजकडेदिनांक ६ मार्च २०१७ 
रोजी दुपारी १२- ३० वाजता पोहेकाँ / ३५९, पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ उपस्थित होते सदर बैठकीमध्ये सुद्धा पार्टी नं . २ रुढी परंपरेनुसार शिमगोत्सव 
साजरा करावयाचा नाही व पार्टी नं . १ रुढी परंपरेनसार शिमगोत्सव साजरा करावयाचा आहे अशीच बाज मांडली गेली. तहसीलदार यांनी ३० 
मिनिटे बाहेर जाऊन चर्चा करण्यासाठी दोन्हीपार्थ्यांना वेळ दिला तसेच दोन्ही पार्टी यांना सुनावणीची पुरेशी संधी देणेत आली. मौजेपोचरी गावचा 
२०१७ चे शिमगोत्सवाबाबत अशा प्रकारे ३ बैठका होऊनही सामंजस्याने तोडगा निघाला नाही व पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ यांचे मधील 
परस्परांबाबतची कट्ता दूर झालेली नाही . पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ यांना २०१७ चे शिमगा उत्सव शांततेने साजरा करणेबाबत पुरेशी संधी देण्यात 
आलेली आहे. सदर परिस्थिती पाहता मौजे पोचरी गावामध्ये सन २०१७ शिमगा/ होळी उत्सव साजरा करताना वाद निर्माण होण्याची दाट शक्यता 
दिसून येत आहे व सदर गावामध्ये शिमगा /होळी उत्सव शांततेने पार पडेल असे वाटत नाही . तसेच सदर शिमगा उत्सव काळामध्ये शांतता भंग 
होऊन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ यांना प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. उत्सव काळात गावातील 
सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता असल्याची माझी खात्री झाली आहे सबब मी , संदिप 
कदम कार्यकारी दंडाधिकारी , संगमेश्वर ( देवरुख ) मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ मधील कलम १४४ प्रमाणे आदेश 
(१) दिनांक ११ मार्च २०१७ रोजी ००-०० वाजले पासून ते २८ मार्च २०१७ रोजी २४- ०० वाजेपर्यंत मौजे पोचरी येथील ग्रामदेवता श्रीदेवी 
वाघजाई या देवस्थानापासून २०० मीटर परिसरात ( जाण्या - येण्याचा मार्ग व रहाती घरे वगळून ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील कलम 
१४४ प्रमाणे पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ तसेच त्यांचे समर्थक / ग्रामस्थ यांना मनाई आदेश लागू करण 

( २) सदरचे मंदिराचे २०० मीटर परिसरात ५ अगर ५ पेक्षा जास्त असामींना जमाव करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ३) सदर हुकुमाची जो कोणी अवमान्यता करील तो भारतीय दंड संहिता, १९६० चे कलम १८८ अन्वयेशिक्षेस पात्र राहील . 


संगमेश्वर, 
दिनांक ६ मार्च २०१७. 


संदिप कदम , 
कार्यकारी दंडाधिकारी , 
संगमेश्वर ( देवरुख ) . 


काय 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५ , २०१७/ चैत्र ९ - १५ , शके १९३९ 

कार्यकारी दंडाधिकारी , संगमेश्वर यांजकडून 
पार्टी नंबर १ 

पार्टी नंबर २ 
( १) श्री . शांताराम सखाराम झोरे , वय ६१ 

(१) श्री . राजेश तुकाराम गोताड, वय ५६ 
( २) श्री . तुकाराम भागा मिरगल , वय ६० 

(२ ) श्री. रामचंद्र महादेव धावडे, वय ६८ 
( ३) श्री. सुरेश मानाजी धावडे, वय ४६ 

( ३) श्री . बुधाजी कुशाबा खंडागळे, वय ७५ , 
( ४) श्री . कृष्णा रामा खंडागळे , वय ५७ 

पार्टी नं . २ यांचे समर्थक / ग्रामस्थ सर्व राहणार करंबेळे तर्फे 
( ५ ) श्री . दिलीप तुकाराम गोताड , वय ३६ 

देवळे , ता . संगमेश्वर. 
( ६ ) श्री . प्रकाश रत्नू गोताड, वय ४८ . 
( ७ ) श्री . गणपत सखाराम गोताड, वय ५३ 

पार्टी नं . १ यांचे समर्थक / ग्रामस्थ सर्व राहणार करंबेळे तर्फे देवळे, ता. संगमेश्वर . 
क्रमांक एमएजी / एसआर / १६१ / २०१७. - मौजे करंबेळे तर्फे देवळे , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी येथील श्री धनीन देवी व सहदेवता यांचा 
वार्षिक सण उत्सव मानपानावरून वरील दोन्ही पार्टीमध्ये वाद असलेबाबतचा पोलीस निरीक्षक , देवरूख यांचा दिनांक १ मार्च २०१७ रोजीचा 
अहवाल प्राप्त झाला आहे . सदर अहवालाप्रमाणे दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी चर्चा करणेकरीता सभा आयोजित करणेत आलेली होती. सदर 
सभेमध्ये पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ यांचेमधील वाद न मिटल्याबाबत सांगितले . 

मौजे करंबेळे तर्फे देवळे ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी येथील ग्रामदेवता व श्री धनीन देवी व सहदेवता यांचा वार्षिक सण उत्सव सर्व ग्रामस्थ 
गेली अनेक वर्ष एकोप्याने व शांततेने साजरे करीत आले आहेत . वरील पार्टी नं . १ यांनी नं . २ यांचेविरोधात दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी 
साखरपा पोलीस दुरक्षेत्र येथे शिमगा उत्सवाबाबत दिलेल्या अर्जाचे अनुषंगाने पार्टी नं . १ व २ यांना दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी एकत्र बसून 
सन २०१७ मधील दिनांक १२ मार्च २०१७ ते दिनांक २८ मार्च २०१७ या कालावधीत साजरा होणाऱ्या शिमगा उत्सवासंदर्भात चर्चाविनिमय केली 
असता पार्टी नं . २ हे पुर्वीचे रीतीरिवाजाप्रमाणे व परंपरेनुसार शिमगा उत्सव साजरा करण्यास तयार आहेत . 

परंतु पार्टी नं . १ यांचे म्हणणे की सन २०१२ मध्ये मुंबई येथे वास्तव्यास असलेल्या गावातील ९ / १० तरूण वर्गातील मुलांनी एकत्र येऊन 
करंबेळे गाव विकास समितीची मुंबईमध्ये स्थापना केली व सदर समितीच्या माध्यमातून गावाचेहितसंबंधामध्ये हस्तक्षेप करण्यास सुरूवात केली . 
या संदर्भात सदर समितीच्या स्थापनेबाबत गावातील ग्रामस्थ तसेच गावातील मुंबई येथील ग्रामस्थ यांचा पूर्ण विरोध होता कारण गावाच्या 
बाबतीमधील सर्व निर्णय हे सर्वांचे सहमतीने घेण्यासाठी गावचे गाव प्रमुख व वाडीप्रमुख तसेच गावाचे पोलीस पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली 
गावबैठकीच्या माध्यमातून सामंजस्यपूर्ण रीतीने गावाचे हितसंबंधाबाबतचे निर्णय गावातच घेतले जात असत . त्यासाठी वेगळी समिती स्थापन 
करण्याची आवश्यकता नसलेबाबत गावाचे ठाम मत होते . 

मुंबई येथील नव्याने स्थापन झालेल्या समितीच्या माध्यमातून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य यांचे माध्यमातून गावातील विकास कामामध्ये खिळ 
घालणे , गावातील प्रतिष्ठीत ग्रामस्थांना वर्तमानपत्र व फेसबूक सारख्या सोशल मिडीया माध्यमातून बदनाम करणे , गावातील बेरोजगार तरूणांना 
डिवचणे, गावातील ज्येष्ठ मंडळीचा अपमान करणे अशी कृत्ये सुरू केली. त्यायोगे गावात अशांतता व अस्वस्थता निर्माण झाली. या सर्व कृत्याचा 
केवळ वैयक्तीक आकस भावनेखेरीज इतर कोणतेही सबळ कारण नाही अशा गोष्टींना पार्टी नं. २ हे सदर समितीला पाठींबा देत होते. 

अशा परिस्थीतीत सुद्धा सन २०१२ मध्ये संपूर्ण गावाने गाव बैठकीच्या माध्यमातून ग्रामदेवतेच्या मंदीराचा जीर्णोद्धार करण्याचा निर्णय 
एकमताने घेतला आणि त्याचवर्षी मुंबई येथे नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या तरूण वर्गाचे करंबेळे तर्फे देवळे ग्रामविकास समिती, मुंबई यांनी 
मंदीर जीर्णोद्वाराकरिता प्रत्येक घरातील कुटुंबीयांनी तीन हजार रुपये प्रमाणे वर्गणी काढून गावचे अध्यक्ष खजीनदार यांच्या नावे रत्नागिरी जिल्हा 
मध्यवर्ती बँकेमध्ये सदरची रक्कम जमा करून ठेवण्यात आलेली होती . त्यानंतर मंदीर जीर्णोद्धाराबाबत पार्टी नं . २ गावचे गावप्रमुख श्री . राजेश 
तुकाराम गोताड , गाव कमिटी अध्यक्ष, रामचंद्र महादेव धावडे व खजीनदार बुधाजी कुशाबा खंडागळे यांनी कोणत्याही प्रकारची सन २०१५ पर्यंत 
मंदीर जीर्णोद्वाराबाबतची मिटींग न घेतल्याने गावांमध्ये ग्रामस्थांमध्ये मंदीर जीर्णोद्वाराबाबत गैरसमजुती निर्माण झाल्या त्यातूनच सर्व ग्रामस्थांनी 
एकमताने गावप्रमुख, अध्यक्ष व खजीनदार यांनी संपूर्ण गावाला एकत्र बसवून चर्चाविनिमय करून निर्माण झालेले समज गैरसमज दूर करून ज्यांच्या 
चूका झालेल्या आहेत . त्यांनी त्या मान्य करून झालेला प्रकार विसरून जाऊन पुन्हा एकोप्याने गावकारभार चालवावा या हेतूने पार्टी नं . १ यांनी 
सदरची रक्कम परत मिळावी याकरीता पार्टी नं . २ गावप्रमुख , अध्यक्ष व खजीनदार यांचेकडे सदर मंदीराचे जीर्णोद्वाराकरीता जमा करण्यात 
आलेल्या वर्गणीची मागणी करण्यात आलेली होती. त्याचप्रमाणे पार्टी नं . २ यांनी चेकद्वारे त्या - त्या वर्गणीदारांना मंदीराचे जीर्णोद्वाराची जमा 
असलेली वर्गणी परत केलेली आहे . 


सन २०१२ व २०१३ या कालावधीत मुंबई येथे नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या माध्यमातून अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , सदस्य यांनी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च ३० - एप्रिल ५ , २०१७/ चैत्र ९- १५ , शके १९३९ १९ 
गावातील विकास कामामध्ये खिळ घालणे, गावातील प्रतिष्ठीत ग्रामस्थांनी वर्तमानपत्र व फेसबूक सारख्या सोशल मिडीया माध्यमातून बदनाम करणे 
गावातील बेरोजगार तरुणांना डिवचणे, गावातील ज्येष्ठ मंडळीचा अपमान करणे अशा कृत्यांना करंबळे तर्फे देवळे गावचे गावप्रमुख, अध्यक्ष व 
खजिनदार यांनी गावाची मिटींग घेऊन त्यांना वेळीच बंधन घालावे अशी ग्रामस्थांची मागणी असताना देखील त्यांनी कोणत्याही प्रकारची मिटींग 
आयोजित न करता गावाला विश्वासात न घेता सन २०१३ , सन २०१४, सन २०१५ मध्ये गावाचे गाव प्रमुख यांनी वाडी प्रमुखांना लेखी पत्राद्वारे 
वार्षिक सण उत्सव साजरा करणेबाबत सर्व ग्रामस्थांनी सहभाग होणेबाबत तसेच फक्त उत्सवासंदर्भात चर्चाविनिमय करणे याव्यतिरिक्त कोणताही 
विषय घेतला जाणार नाही असे कळविलेने वाडीप्रमुख व ग्रामस्थ संभ्रमात पडल्याचे ग्रामस्थांनी स्वइच्छेने सन २०१३ मधील शिमगा उत्सवानंतर 
सन २०१४ , सन २०१५ यासाली वार्षिक सण उत्सवामध्ये वाद निर्माण होईल याकरिता ते सहभागी झालेले नाहीत . परंतु गावप्रमुख अध्यक्ष व 
खजिनदार यांनी गावाला एकत्रित बोलावून कोणत्याही प्रकारची मिटींग आयोजित केलेली नाही . परंतु गावप्रमुख राजेश तुकाराम गोताड यांनी 
वाडीप्रमुखांना लेखी पत्र पाठवून उत्सवाचे व्यतिरिक्त कोणती चर्चा करण्यात येणार नाही असे कळवून उत्सवात सहभागी होणेबाबत कळवून सन 
२०१३ उत्सवानंतरचे सन २०१४ , सन २०१५ मधील येणारे सण उत्सव गावप्रमुख अध्यक्ष व खजीनदार व इच्छुक ग्रामस्थ यांचे माध्यमातून साजरे 
केलेले आहेत . तरी देखील ग्रामस्थ गावप्रमुख अध्यक्ष व खजीनदार हे संपूर्ण गावाची मिटींग घेऊन गावाला योग्य ते निर्णय देतील या त्यांच्या 
निर्णयावर ग्रामस्थ अवलंबून होते. त्यानंतर सन २०१६ मध्ये संपूर्ण ग्रामस्थांनी वर्गणी डबी हिशेबाबाबत वरील गावप्रमुख अध्यक्ष व खजीनदार 
यांचेकडे विषय मांडला त्यायोगे त्यांनी संपूर्ण गावाला एकत्रित बोलावून डबीच्या पैश्याव्यतिरिक्त कोणताही विषय न हाताळल्याने पुन्हा 
ग्रामस्थांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. त्यानंतर करंबेळे तर्फे देवळे गावचे वाडी प्रमुख तसेच गावकमिटी सदस्य यांची बैठक झाली सदर बैठकीमध्ये 
मयत झालेले वाडी प्रमुख यांचे वारसांना त्यांचे वारसहक्काने प्राप्त झालेले वाडी प्रमुख हे पद पुढे उपस्थित वाडी प्रमुख व गावकमिटी यांना मान्य 
असताना देखील गावप्रमुख यांनी ते सदर बैठकीकरीता उपस्थित राहू शकत नाहीत. या विषयावर वाद घालून सण उत्सव व्यतिरिक्त कोणत्याही 
विषयावर चर्चाविनिमय करण्यास तयार नसल्याने उपस्थित वाडी प्रमुखांनी गावाच्या माध्यमातून सण व उत्सव साजरा करण्यास तयार असून वाडी 
प्रमुखांनी गाव प्रमुख यांचे ताब्यात असलेली श्री देवी धनीन व सहदेवता यांची रूपे ग्रामस्थांच्या ताब्यात द्यावीत , अशा मागणीचे पत्र , 
मा . जिल्हाधिकारी सो रत्नागिरी, मा . पोलीस अधिक्षक , सो रत्नागिरी, मा . तहसीलदार, सो देवरुख यांचेकडे देऊन मा . तहसीलदार यांचे 
कार्यालयात दिनांक ४ मार्च २०१६ रोजी करंबळे तर्फे देवळे या गावाचे वाडी प्रमुख , गावप्रमुख, अध्यक्ष, खजीनदार यांची संयुक्त बैठक आयोजित 
करून देखील वरील गाविप्रमख राजेश तुकाराम गोताड , अध्यक्ष रामचंद्र महादेव धावडे, खजीनदार बुधाजी कशाबा खंडागळे हे आपल्या मताशी 
ठाम असल्याने उपस्थित वाडी प्रमुख यांनी गावप्रमुख यांचे वर्तनामध्ये व स्वभावांमध्ये सुधारणा होत नसेल तर आपण त्यांना गावप्रमुख म्हणून 
स्वीकारत नाही . त्यांनी त्यांचे ताब्यात असलेली गावची देवस्थानची रुपे ग्रामस्थांच्या ताब्यात द्यावीत त्याप्रमाणे येणारा शिमगा उत्सव साजरा 
करणेस इच्छुक आहेत . त्यावरून दोन्ही पार्टी आपापल्या मताशी ठाम असून त्यांचे मध्ये शिमगा उत्सव २०१६ करणेबाबत एकमत झालेले नाही . 
सदर कारणास्तव देवळामधील उत्सव साजरा करण्यावरून पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ मध्ये मतभेद निर्माण होऊन दोन पाटानिर्माण झालेल्या असून 
गावामधील लोकांची दोन्ही पार्थ्यांमध्ये विभागणी झालेली आहे. सन २०१६ मध्ये २० मार्च २०१६ ते ८ एप्रिल २०१६ या कालावधीत साजरा 
होणाऱ्या शिमगा उत्सव मा . कार्यकारी दंडाधिकारी, संगमेश्वर, सो देवरुख यांनी त्यांचेकडील जा . क्र ./ एमजी / एसआर ०३ / २०१६, दिनांक १८ मार्च 
२०१६ अन्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १४४ प्रमाणे मनाई आदेश जारी करण्यात आलेला होता . त्यावर पार्टी नं . २ यांनी मा . अॅडिशनल सेशन्स 
जज रत्नागिरी कोर्टामध्ये अपील दाखल केले. सदर अपिलावरील निर्णय दिनांक ४ एप्रिल २०१६ रोजी देणेत आला. त्यानुसार कार्यकारी 
दंडाधिकारी संगमेश्वर ( देवरुख) यांचे आदेश कायम केलेले होते . 

सन २०१७ दिनांक १२ मार्च २०१७ ते दिनांक २८ मार्च २०१७ या कालावधीत शिमगाउत्सव पार्टी नं . १ यांनी ९५ टक्के ग्रामस्थ साजरा 
करणार असल्याबाबत व त्याकरिता पार्टी नं . २ यांचे ताब्यात असलेली ग्रामदेवता श्री . धनीन देवी व सहदेवता या देवस्थानचे सार्वजनिक मालकीचे 
रुपे, कापड ९५ टक्के ग्रामस्थांच्या ताब्यात मिळावे आम्ही गावातील ९५ टक्के ग्रामस्थ शिमगा उत्सव साजरा करण्यास तयार आहोत 
आशयाचे निवेदन साखरपा पोलीस दूरक्षेत्र येथे दिलेले असून सदर अर्जाचे अनुषंगाने पार्टी नं . १ व पार्टी नं. २ यांचेकडे चौकशी करून त्यांचे 
जाबजबाब नोंदवून यातील पार्टी नं . २ मधील १ ते ३ व त्यांचे समर्थक यांचेत दिनांक १२ मार्च २०१७ ते दनांक २८ मार्च २०१७ या कालावधीत 
शिमगाउत्सव साजरा करण्यावरून एकमत झाले नसल्याने सदर गावी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये याकरिता श्री . धनीन देवी व 
सहदेवता करंबेळे तर्फे देवळे , ता . संगमेश्वर या ठिकाणी साजरा होणारा शिमगाउत्सव कालावधीत सदर गावामध्ये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम 
१४४ कलम प्रमाणे मनाई आदेश लागू होणेस विनंती आहे असे सहायक पोलीस निरीक्षक, देवरुख पोलीस ठाणे यांनी आपले अहवालात नमूद केले 


आहे . 


सहायक पोलीस निरीक्षक , देवरुख पोलीस ठाणे यांचेकडील अहवाल विचारात घेता करंबेळे तर्फे देवळे येथील उपरोक्त दोन्ही पार्टीमध्ये 
वाद असल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच कार्यकारी दंडाधिकारी, संगमेश्वर ( देवरुख ) यांच्या 
दालनात दोन्ही पार्टीना दिनांक २७फेब्रुवारी २०१७ रोजी सुनावणीची पुरेशी संधी देऊनही दोन्ही पार्टीमध्ये एकमत झालेले नाही. सबबशिमगा उत्सव 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५ , शके १९३९ 
साजरा करताना वाद निर्माण होण्याची दाट शक्यता असल्याने शिमगा उत्सव शांततेने पार पडेल असे वाटत नाही व उत्सव काळात सार्वजनिक 
शांततेचा भंग व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता असल्याची माझी खात्री झाली आहे. सबब मी , संदिप कदम , कार्यकारी 
दंडाधिकारी संगमेश्वर ( देवरुख ) मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे . 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मधील कलम १४४ प्रमाणे आदेश 
(१) दिनांक १२ मार्च २०१७ रोजी ११ - ०० वाजले पासून ते २५ मार्च २०१७ रोजी २४ - ०० वाजेपर्यंत मौजे करंबळे तर्फे देवळे येथील 
ग्रामदवेता मंदिर श्री . धनीन देवी व सहदेवता या देवस्थानापासून २०० मीटर परिसरात ( जाणे- येण्याचा मार्ग व रहाती घरे वगळून ) फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १९७३ मधील कलम १४४ प्रमाणे पार्टी नं . १ व पार्टी नं . २ तसेच त्यांचे समर्थक / ग्रामस्थ यांना मनाई आदेश लागू करणेत येत आहे. 

( २) सदरचेमंदिराचे २०० मीटर परिसरात ५ अगर ५ पेक्षा जास्त आसामींना जमाव करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ३ ) सदर हुकुमाची जो कोणी अवमान्यता करील तो भारतीय दंड संहिता १९६० चे कलम १८८ अन्वयेशिक्षेस पात्र राहील. 


संदिप कदम , 


संगमेश्वर , 
दिनांक ३ मार्च २०१७. 


कार्यकारी दंडाधिकारी , 
संगमेश्वर ( देवरुख ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


